कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या अधिपत्याखालील पथकर स्थानकांवर माल 
वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी स्थगित केलेली पथकर 
वसुली FAR सुरू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. खाक्षेस २०२०/प्र.क्र.४०/रस्ते-९अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.०४.२०२० 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. खाक्षेस २०२०/प्र.क्र.४०/रस्ते-९अ दिनांक : २९.०३.२०२० 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र शासनाने सर्व पथकर स्थानकांवर माल 
वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस स्थगिती दिली होती. 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामधील सा.बां.विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस 
स्थगिती देण्यात आली होती. 
केंद्र शासनाने पथकर वसुलीस दिलेली स्थगिती रद्द करुन Yo एप्रिल २०२० रोजी ००.०० वाजेपासून 
(दि.१९.०४.२०२० रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून) पथकर वसुली YAS सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
त्याअनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्यातील सा.बां.विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांसाठी स्थगित केलेली 
पथकर वसुली पुनश्च सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सा.बां.विभागाच्या अधिपत्याखालील 
सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस दिनांक २९.०३.२०२० 
रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून स्थगिती देण्यात आली होती. सदरचे पथकर वसुलीच्या स्थगितीचे आदेश हे आता रद्द 
करण्यात येत आहेत. परिणामी, दि.२९.०३.२०२० च्या पूर्वी लागू असलेल्या राजपत्रातील पथकर वसुलीबाबतच्या 
आदेशांप्रमाणे पथकर वसुली दि.२०.०४.२०२० रोजी ००.०० वाजेपासून (दि.१९.०४.२०२० रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून) 
सुरु करण्यात यावी. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या 
(Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस दिनांक २९.०३.२०२० रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून स्थगिती देण्यात 
आली होती. सदरचे पथकर वसुलीच्या स्थगितीचे आदेश हे आता रद्द करण्यात येत आहेत. परिणामी, दि.२९.०३.२०२० 
च्या पूर्वी लागू असलेल्या राजपत्रातील पथकर वसुलीबाबतच्या आदेशांप्रमाणे पथकर वसुली दि.२०.०४.२०२० रोजी 
००.०० वाजेपासून (दि.१९.०४.२०२० रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून) सुरु करण्यात यावी. 

सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००४२०१६५४०४४८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Chandrashek 0५५५४५” 


‘nment Of Maharashtra, 
h p b h k oust rks Department, 
1 a r ra 1 a a r Nea z0-zcasoadt 51 1 ये 20310 
क (07485005०000९१5९222025098726९36029, 
=Chandrashekhi bhake hi 
Joshi Ca re ere 
(चंद्रशेखर प्रभाकर जोशी) 


सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः WIAA २०२०/प्र.क्र.४०/रस्ते-९अ 


१०. 
99. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


मा. मंत्री (सा.बां.) मंत्रालय, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 
मा.अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थपकीय संचालक, म.रा.र.वि.म. 


सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


सह व्यवस्थापकीय संचालक-१, म.रा.र.वि.म. 

मुख्य अभियंता व सह सचिव(सा.बां.वि.) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहाय्यक 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

मुख्य अभियंता, कोंकण, सा.बां.प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

कार्यासन रस्ते-९अ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी 


A 


